USE येथे झालेल्या संयुक्‍त राष्ट्र जागतिक 
परिषदेत आपत्ती सौम्यीकरणासाठी दिलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०१९/प्र.क्र.०८/आव्यप्र-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. १६मे २०२३ 


बाचा:- १) शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०१९/प्र.क्र.०८/आव्यप्र-१, दि. ९ नोव्हेंबर, २०२२. 
२) कार्यालयीन आदेश क्र. आव्यप्र-२०१९/प्र.क्र.२२८/आव्यप्र-१, दि. २४ ऑगस्ट २०२२ 


प्रस्तावना:- 


राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने सेंडाई येथे झालेल्या संयुक्‍त राष्ट्र जागतिक परिषदेत 
आपत्ती सौम्यीकरणासाठी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी १००% केंद्र 
पुरस्कृत योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेतला. त्यानूसार “सेंडाई येथे झालेल्या संयुक्‍त राष्ट्र जागतिक 
परिषदेत आपत्ती सौम्यीकरणासाठी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करणे”. सदर योजना 
राबविण्यासाठी राज्यस्तरावर एक वरिष्ठ सल्लागार ब एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अशी दोन पडे मंजूर 
आहेत. त्यापैकी वरिष्ठ सल्लागार हे पद तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्यात आले आहे. वरिष्ठ सल्लागार यांचे 
माहे सप्टेंबर ब ऑक्टोबर २०२३ पर्यंतचे मानधन संदर्भाधिन शासन निर्णय ९ अन्वये अदा करण्यात 
आलेले असून माहे नोव्हेबर २०२२ व एप्रिल २०२३ या महिन्याचे मानधन अदा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन 


शासन निर्णय:- 


“सेंडाई येथे झालेल्या संयुक्‍त राष्ट्र जागतिक परिषदेत आपत्ती सोम्यीकरणासाठी दिलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करणे”. सदर योजना राबविण्यासाठी राज्यस्तरावर एक वरिष्ठ 
सल्लागार हे पद तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्यात आले आहे. 


। मानधनाचा महिना / वर्ष | मानधन 
।नोव्हेर२०२२ | 


श्री. राजेश सोनुने 


ध्णी/ 


सदर वरिष्ठ सल्लागार यांचे माहे सप्टेंबर ब ऑक्टोबर २०२३ या महिन्याचे मानधन अदा 
करण्यात आलेले असून माहे नोव्हेबर २०२२ व एप्रिल २०२३ या दोन महिन्याचे मानधन रु. १,००,००० 
लक्ष प्रतिमाह याप्रमाणे एकूण रु. २,००,०००/- (रुपये दोन लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम अदा करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


या कामी होणार खर्च मागणी क्र. सी-६, २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य, ०९ 
(२) सेंडाई येथे झालेल्या संयुक्‍त राष्ट्र जागतिक परिषदेत आपत्ती सौम्यीकरणासाठी दिलेल्या मार्गदर्शक 
सूचनांची अंमलबजावणी करणे (१००% केंद्र पुरस्कृत योजना) (२२४५ ४११४) ३१ -- सहायक अनुदाने 
या लेखाशिर्षांतर्गत करण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा 
संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०५१६१७१८२९४५१९ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


sxe 
|. 

(हितेंद्र दुफारे) 

अवर सचिव 
महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 

१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक/नागपूर. 

२) जिल्हाधिकारी, जळगाव, नंदुरबार, गडचिरोली व नांदेड. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

४) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

५) निवडनस्ती/आव्यप्र-१. 


